ON AL ee ee ee Sn ee eeee————————————————eeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeeeeeee eee 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन. 
। गृह विभाग (विशेष)  . 
शासन निणर्य क्रमांक ईएसटी ०३०८/प्र.क्र. २७१/वि.शा. ४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
: दिनाक - ३१ मार्च २००८. 
वाचा - (१) शासन निर्णय, गृह विभाग (विशेष) क्रमांक ईएसटी ०३०७/प्रक्र २५/विशा ४, 
, दिनाक १४.०३.२००७. स 
(२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष - २(७)/र.व.का./११/०८, 
दिनाक ०८.०१.२००८. । 
(३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष - २(७)/र.व.का./०७/०८, 
दिनाक ०८.०१.२००८. . . or 


प्रस्तावना - पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील संरक्षण व सुरक्षा 
यासाठी' निर्माण केलेल्या व कार्यरत असलेल्या एकुण .४१४ अस्थायी पदांना मुंदतवाढ मंजूर करावी . 
अशी विनंती त्यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास केली आहे. यापूर्वी शासनाने पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या ४१४ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त दिनाक १४.०३.२००७ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिनाक. २९.०२.२००८ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केलेली आहे. 


शासन निर्णय - . राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी सदर पदांची 
यापुढेही. आवश्यकता असल्याने खालील ४१४ अस्थायी पदांना ०१.०३.२००८ ते ३१.०८.२००८ 
पर्यंत. याव्दारे मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे. मात्र पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त 
नाहीत व कोणतेही पद व्यपगत झालेले नाही याच्या अधीन राहून ही मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. तसेच शासनाने जी पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेले असतील अशा ger ही 
मुदतवाढ लागू होणार. नाही. “ia Eb 


पदनाम १.८ 2 पदसंख्या 
१ पोलीस उप आयुक्त. _ . ०१. (एको) 
२) सहाय्यक पांलीस आयुक्‍त. _ ०३ (तीन) 
३) & पोलीस निरिक्षक. ०९ (AS) 
४) सहाय्यक पोलीस निरिक्षक, ४४ (चव्वेचाळीस) 
५) महिला सहाय्यक पोलीस निरिक्षक न ०४ (चार) 
- ६) पोलीस उपनिरिक्षक, . ._. aa 29 (एकवीस) 
6) सहाय्यक पोलीस उप निरिक्षक.  . ०२ (दोन) 
८) ' महिला सहाय्यक पोलीस उप निरिक्षक 4, - ०९ (नऊ) 


CAWINDOWS\DesktopCP Mumbai Conti . J 


8) arte हवालदार सशस्त्र | २९ (एकोणतीस) 
१ 


०) पोलीस हवालदार न ११ (अकरा) 
११) महिला पोलीस नाईक १२ (बारा) 
१२) पोलीस शिपाई सशस्त्र १११ (एकशे अकरा) 
१३) पोलीस शिपाई १०८ (एकशे आठ) 
qx) महिला पोलीस शिपाई 20 (वीस) । 
१५) पोलीस शिपाई चालक २२ (बावीस) 
१६) बिनतारी यंत्र चालक | ८ (आठ) 

कर Se 

2 Re विभाग, शासन निर्णय, दिनाक 90.09.2009 व दिनाक 


२६.०२.२००२ मध्ये केलेल्या सूचनांप्रमाणे सर्व पदांच्या आढाव्यांची कार्यवाही पूर्ण करावी 
या अटींच्या अधीन राहून ही मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे 


‘ यांसाठी होणारा खर्च " २०५५ - पोलीस १०८ - राज्य मुख्यालय पालीस 
(०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
आणि सन २००८-२००९ च्या. मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. । 


"४ हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२८/०८/विसु 
१, दिनाक २७.०३.२००८ अन्वये प्राप्त संहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या बेवसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २००८०३३११६२८१५००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि 
“१ प्र. चं. मयेकर ) 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी. 


प्रति - महासंचालक आणि पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
महालेखापाल - १, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
अधिदानं व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग, व्यय - ७, अर्थसंकल्प - १९, कार्यासने. 
गृह विभांग, कार्यासन - बीयुडी - १, पोल ३, विशा ४. 


